RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, 


अंक - २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती 

इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-७४/ ६१७ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, वावीहर्ष ग्रामपंचायतीतील दुगारवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ जानेवारी २०१७ 
रोजी वावीहर्ष ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या दुगारवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


वि ( एच ) १४५ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव दुगारवाडी ( वावीहर्ष ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


१ 


पूर्व 


पू 


-- 


गट नंबर २२३ , २२६, २२७, २२८ , 


२१ ९ , २२० , २२१, २२२ 
सदर वाडीचे 

एकूण 

क्षेत्र 


२७७, २७८ - वैतरणा नदी. 


२ 


दक्षिण : 


६ ९.१५ हे . आर 


गट नंबर २१० , २११ , २१२ , २१५ 
टाकेदेवगाव शीव. 


३ 


पश्चिम : गट नंबर २४० , २४२, २४३- टाकेदेवगाव शीव 


४ 


उत्तर 


: गट नंबर २३५ , २४७, २४८ , २१४ - वावीहर्ष गाव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-७५/ ६१८/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरसविहीर ग्रामपंचायतीतील मांजरमाळ पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ जानेवारी २०१७ 
रोजी वरसविहीर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मांजरमाळ पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव मांजरमाळ ( वरसविहीर ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यार 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: किल्लेमार्ग, गट नंबर २५ , २६ 


१४ 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर ८८ , ९ ० 


एकूण 

क्षेत्र 

१ ९ ५.१३ हे . आर 


३ 


पश्चिम : 


गट नंबर १५ - अ , ९९ 


, 


४ 


उत्तर 


: कसबे वाघेरची शीव , गट नंबर ११ , २१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-७८ /६१९/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, ठाणापाडा ग्रामपंचायतीतील वडपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे : 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी ठाणापाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वडपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव वडपाडा ( ठाणापाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १११ , ११५, ११७, ११८ , ११ ९ 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर ३० , ५० , १०२, ११३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


३ 


पश्चिम : 


गट नंबर २१ , २३, २४ 


६३.९ ६ हे. आर 


४ 


उत्तर 


: खैरापाली शीव , गट नंबर ७९ , ८० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-८०/६२० / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, तोरंगण ( त्र्यं ) ग्रामपंचायतीतील हेदपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी 
तोरंगण ( त्र्यं ) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हेदपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा 

समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव हेदपाडा ( तोरंगण [ त्र्यं ] ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व : मौजे वेळुजेची शीव व मेटकावरची शीव , 

गट नंबर २३४, २३५ . 
दक्षिण : मौजे अंबईची शीव , गट नंबर ९ ७ , १० ९ 
पश्चिम : गट नंबर ६२, ६५ , ६६ , ६ ९ , ८३, ८४ , ८८ 
उत्तर : मौजे वेळुजची शीव, गट नंबर ११३, ११४ 


७२ 
सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 
१७६.८३ हे . 


२ 

३ 


हे . आर 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर -८१/ ६२१ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, भुतमोखाडा ग्रामपंचायतीतील देवीचापाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


२ 


- 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी 
भुतमोखाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या देवीचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव देवीचापाडा ( भुतमोखाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ४१ , ३६ , ६ , ५, ४ 


देवीचापाडा 


फॉरेस्ट व कळमुस्ते गावाची शीव 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर १२ , १ ९ , ११ 


गावठाण 


भाग ओहोळ गावाची शीव 


- 


سه 


पश्चिम : गट नंबर २३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


रायते गावाची शीव 


४ 


उत्तर 


गट नंबर ३३, ३४ 


२७.५३.५ हे . आर 


कळमुस्ते गावाची शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-८२/ ६२२ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


४ 


- 


आणि ज्याअर्थी, मुलवड ग्रामपंचायतीतील बुरुजपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी 
मुलवड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बुरुजपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव बुरुजपाडा (मुलवड ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ७२ , ७३ 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : वळणची शीव , गट नंबर ६३ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


سه 


पश्चिम : 


वाघ नदी, गट नंबर ६५ 


८.५६ हे . आर 


४ 


उत्तर 


: चौरापाड्याची शीव , गट नंबर ७० , ७१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-८३/ ६२३ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


४ 


आणि ज्याअर्थी, मुलवड ग्रामपंचायतीतील कोटंबीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी 
मुलवड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कोटंबीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव कोटंबीपाडा (मुलवड ) 


- 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ९ २ 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : वळणची शीव , गट नंबर ७१ , ७० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


سه 


पश्चिम : 


गट नंबर ७२ 


३७.८५ हे . आर 


४ 


उत्तर 


: चौरापाड्याची शीव , गट नंबर ७५ , ७८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-८४/ ६२४ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


४ 


आणि ज्याअर्थी, मुलवड ग्रामपंचायतीतील उंबरघोडा पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी 
मुलवड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या उंबरघोडा पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव उंबरघोडा ( मुलवड ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १२६ , १३७ 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर २०८ , २०३ 


सदर पाड्याचे एकूण 

क्षेत्र 


سه 


पश्चिम : 


गट नंबर ६६२, ६६३ 


६२.४ हे . आर 


४ 


उत्तर 


गट नंबर ६५७ , ६५० , ७ ९ ३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


४ 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-८५/ ६२५ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, गोलदरी ग्रामपंचायतीतील मिरकापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ७ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे : 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी गोलदरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मिरकापाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा 

समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव मिरकापाडा ( गोलदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ११२ - फॉरेस्ट 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर १५३ , १६० 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


سه 


पश्चिम : 


गट नंबर ५६, ५७, १५१ 


१११.६ हे . आर 


४ 


उत्तर 


गट नंबर ८१, ११७, ११३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-८६/ ६२६ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, मुरंबी ग्रामपंचायतीतील रानघर (वटकपाडा) पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी मुरंबी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या रानघर ( वटकपाडा) पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव रानघर ( वटकपाडा) [ मुरंबी ] 


, 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १८२ , १८७, १८६, १७२, १७० , १६७, १५८ 


२०० 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर १ ९ ५ , १ ९ ४ 


सदर पाड्याचे एकूण 

क्षेत्र 


سه 


पश्चिम : 


गट नंबर २०२ , १ ९ ६ , २०४ 


२ ९ .७३ हे . आर 


४ 


उत्तर 


गट नंबर १८१, १८०, १७९ भाग , ओहळ शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-८७/६२७/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरसविहीर ग्रामपंचायतीतील खरंबापाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

१२ 

जानेवारी २०१७ 
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक 
रोजी वरसविहीर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खरंबापाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव खरंबापाडा ( वरसविहीर ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १३, १५- ब 


१०२ 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर ९ ३ 


गावठाण 


سه 


पश्चिम : मौजे खरवळची शीव , गट नंबर १०० , १०१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


४ 


उत्तर 


: हरसुलचा मार्ग, गट नंबर २, ७ 


११२.१६ हे . 


हे . आर 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ जून २०१८ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


कलम १ ९ . 


जिल्हा नाशिक 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम 
( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


क्रमांक भूसं/ कक्ष-१०/ ३/ प्रकरण क्रमांक ३७/ २००४/ कावि-५०८ / 
२०१८.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक 
लागू नाही. सदर प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम, १९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
११९ १/ ३५ / सीआर-८८/ ९१/ युडी - ९, दिनांक २८ जून १९९ ३ रोजी 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या 
अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


१३ 


अनुसूची - एक 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


अधिसूचना 


१ 


२ 


जिल्हा अहमदनगर 


चौ . मी . 


३२/१० पै. 


४२०० 


एकूण .. 


४२०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : प्राथमिक शाळा व १५ मीटर रुंद विकास योजना 


क्रमांक डेस्क -४ / एलएक्यू/ ८५५/ २०१८. -मौजे पांगरी, पुरवणी प्रस्ताव 
एलएक्यू / एसआर-४/ २०१६ व मौजे कोतुळ , पुरवणी प्रस्ताव एलएक्यू / 
एसआर -२७/ २०१५, ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ 
प्र. क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


रस्ता . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : प्राथमिक शाळा व १५ मीटर रुंद 
विकास योजना रस्ता. 


समाजाला होणारे लाभ : सामाजिक, कल्याणकारी व दळणवळणाची 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे मखमलाबाद 


भूमापन क्रमांक / 


क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात 
आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


हे . आर 


लागू नाही. 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


लागू नाही. 


टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 
क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत). 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक. 


नाशिक, १८ जून २०१८ . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३, शके १ ९४० 


अनुसूची- एक - चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका अकोले 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे ; नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा. 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ४- अ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा 
त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


गट नंबर 


आवश्यक जमिनींचे 


अदमासे क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . 


आर 


गाव कोतुळ 


११७ पै . 


.. 


१ 


00 


. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : पिंपळगाव खांड लघुसिंचन तलाव , तालुका 
अकोलेसाठी , मौजे पांगरी व कोतुळ , तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर . 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) नुसार , 
उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या 
उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


. 


प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन : पिंपळगाव खांड लघुसिंचन तलाव , 
तालुका अकोलेसाठी , मौजे पांगरी व कोतुळ , तालुका अकोले, जिल्हा 
अहमदनगर येथील बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन. 


, 


, 


समाजाला होणारे लाभ : मौजे पिंपळगाव खांड लघुसिंचन 
तलावाअंतर्गत येणाऱ्या गावांतील जमिनीला व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ). 


अनुसूची - तीन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर 
भाग , संगमनेर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे- अशी 


बाब नाही. 


अनुसूची- एक 


अनुसूची - चार 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका अकोले 


गट नंबर 


आवश्यक जमिनींचे 
अदमासे क्षेत्र 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश- सदर प्रकल्प 
जलसिंचनासाठी असल्यामुळे उपरोक्त बाबीबाबत शासनपत्र क्रमांक 
संकीर्ण-०१/ २०१५, प्र . क्र . ३, दिनांक १७ मार्च २०१५ अन्वये सूट 
देण्यात आलेली आहे. 


१ 


२ 


हे . आर 


अनुसूची - पाच 


गाव पांगरी 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


१४०/२ पै. 


० ४६ 


पो . ख . 


० ०२ 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग , संगमनेर . 


१५६/५ पै. 


० ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३ , शके १९ ४० 


१५ 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- संगमनेर , नवीन नगर रोड , 
यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , तालुका संगमनेर , जिल्हा 


अहमदनगर . 


असल्याने , खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात 
दिनांक १५ जून २०१८ चे ००.०० ते दिनांक २८ जून २०१८ चे २४.०० 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे 
आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती 
केली आहे. 


- 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील- मौजे पांगरी भूसंपादन पुरवणी 
प्रस्ताव, मा . जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडील आदेश क्रमांक 
भूसं/कार्या/ १६- अ/ ४३ / २०१६, क्रमांक भूसं/ एसआर/ उविअसंगमनेर / ३४ / 
२०१६, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ व मौजे कोतुळ भूसंपादन पुरवणी 
प्रस्ताव , मा . जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडील आदेश क्रमांक 
लपावि -२/ मौजे कोतुळ/ ९ ३२/ २०१५, दिनांक २० जून २०१५. 
टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर 
भाग , संगमनेर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


, 


, 


भागवत डोईफोडे, 
उपविभागीय अधिकारी, 
संगमनेर भाग, संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


( क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


संगमनेर, ११ जून २०१८ . 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 


( घ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे; 


आदेश 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 


- 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणेकिंवा इतर कोणतीही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


. 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल -१/ २७६३ / २०१८. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ ( १) (३) / 
२९ ४६ / २०१८ , दिनांक ८ जून २०१८ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने , धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व 
सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना 
घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार 
संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते .हिंदू-मुस्लीम यांच्यात 
क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे 
जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी , शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी 
मिळत असल्याने, त्याचेनिषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्ता 
रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील 
मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला , 
चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह 
निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 
नाही. 


, 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २८ ते जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७ - १३, शके १ ९४० 


सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 
यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 


सदरचा आदेश दिनांक १५ जून २०१८ चे ००.०० वाजेपासून ते 
दिनांक २८ जून २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सहीनिशी 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 

रामदास खेडकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
नाशिक , १२ जून २०१८ . 

नाशिक . 


, 


लागू राहणार नाहीत . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


